RNINo . MAHBIL2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८, अंक - १९ ] 


सोमवार , सप्टेंबर १६, २०१९ / भाद्र २५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक १ ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
आयुक्त 

यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका, पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये 


महापालिका 


जाहीर प्रकटन 


क्रमांक मआ/शअजा-९ ४०३/ २०१९ .-- पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीच्या मे. शासन अधिसूचना क्रमांक ३१ , क्रमांक टीपीएस -१८१५ / २० ९/ ६ ९/ 
१५ /विकास योजना -पुणे मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ५ जानेवारी २०१७ " व टीपीएस-१८१५/ २०९ /प्र. क्र . ६९/ १५ / ईपी मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक १७ 
फेब्रुवारी २०१८ " तसेच पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट २३ गावांच्या ( वडगाव शेरी) मे. शासन अधिसूचना टीपीएस -१८०६/ २१२५/ सीआर 
११९ ३/ २००८ / युडी-१३, दिनांक १७ मे २००८, टीपीएस-१८०८ / २४७/प्र. क्र . १४०८/ वियो मंजुरी / नवि -१३, दिनांक २ मार्च २०१२, टीपीएस 
१८०८/ २४७/ प्र. क्र . १४०८ /वियो मंजुरी/ नवि-१३, दिनांक ४ एप्रिल २०१२, टीपीएस १८१३/ प्र. क्र . ५९ ६/ १३ / ईपी मंजुरी/ नवि-१३, दिनांक १३ 
फेब्रुवारी २०१४ अन्वये मान्यताप्राप्त विकास आराखड्यातील महानगरपालिका सभा ठराव क्रमांक ४८५, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ नुसार खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे बदल करण्याचा पुणे महानगरपालिका विचार करीत आहे . 


२ 


९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पेठ 


नियोजित फेरबदल 


पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीच्या 
सन २०१७ च्या मंजूर विकास 
आराखड्यातील तरतूद 


२ 


سه 


४ 


१ 


बोपोडी 


स . नं . १ - ब , १ - अ , २ - ब , २ - अ , ४२ - अ , २८ - अ , 
४३, १ - अ मधून जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. 
रस्ता . 


स . नं . १ - ब , १ - अ , २ - ब , २ - अ , ४२ - अ , २८ - अ , 
४३, १ - अ मधून जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. 


रस्ता. 


२ 


औंध, भांबुर्डा 


जुना २५ औंध , १३३ भांबुर्डा स. नं . ६७, १०६ , 
१०७, १०६ भांबुर्डामधून जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. 


जुना २५ औंध, १३३ भांबुर्डा स . नं . ६७, १०६, १०७, 
१०६ भांबुर्डामधून जाणारा नियोजित 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


रस्ता . 


३ 


पासपोर्ट 
ऑफिस 


भांबुर्डा स . नं . ९ ४ , ९ ५ मधून जाणारा 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


स. नं . ८१, १७८ -ब, १७३- अ, १५०, ९ ७ भांबुर्डा मधून 
जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


( १ ) 


एच -३५५ भाग एक - असा. ( पु.वि.पु.) - १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ सप्टेंबर २०१ ९ / भाद्र २५ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . क्र . 


पेठ 


नियोजित फेरबदल 


पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीच्या 
सन २०१७ च्या मंजूर विकास 
आराखड्यातील तरतूद 


१ 


२ 


३ 


४ 


30 


कोथरूड 


कोथरूड स . नं . ४६, १२७, १५३, एरंडवणा ४१ , 
४५ - अ मधून जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


५ 


कोथरूड 


कोथरूड स . नं . ४६, १२७, १५३ , एरंडवणा ४१ , 
४५ - अ मधून जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. 
रस्ता . 
कोथरूड स . नं . १८ , 

हिंगणे ३३, एरंडवणा १८ , हिंगणे 
खुर्द ४६ , ३३ मधून जाणारा नियोजित 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता . 
हिंगणे स . नं . ४५, ४७, पर्वती स . नं . ५४५, ५४४ , 
५३७, ५४७, ५४८ , ५२ ९ / ४ , ५२९ / ३, ५२९ / २, ५८२ , 
५८४, ५८३, ५२८ , ५८५ , ५२७ , ५२६ - अ , ब , ४ ९ ३, 
४९ ० , स . नं . ४२ - अ -२, ४३, ४४ , ४८ ९ , ४८ ९ - अ , 
४ ९ ० मधून जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. 


६ 


कोथरूड स . नं . १८ , हिंगणे ३३, एरंडवणा १८ , 
हिंगणे खुर्द ४६ , ३३ मधून जाणारा 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता . 
एरंडवणा स . नं . १५ , १४ , १६, हिंगणे स . नं . ४५, 
४६, ४७, पर्वती ५५८ , ५६४ , ५७६ , ५७ , ५७८ , 
५७९ , ५८०- अ , ५८३, ५८५, ५८६, ५८७/३, ३९ , 
शुक्रवार पेठ ४ ९ ३, ४ ९ ० पर्वतीमधून जाणारा 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


पर्वती , हिंगणे 


रस्ता . 


७ 


मुंजेरी 


मुंजेरी स . नं . ६०७, ६०६ , ६०५, ६०४ , ६०३ , 
५ ९९ मधून जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


८ 


वानवडी 


वानवडी स . नं . ५६ पार्ट , ५५ पार्ट , ५० , ४७, ४६, 
४४ , ४८ , ४ ९ मधून जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. 


मुंजेरी स . नं . ६०७, ६०६, ६०५, ६०४ , ६०३ , 
५९९ मधून जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. 
रस्ता. 
वानवडी स . नं . ५६ पार्ट , ५५ पार्ट , ५० , ४७, ४६, 
४४ , ४८ , ४९ मधून जाणारा नियोजित 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता . 
जुनी हद्द वडगाव शेरी स . नं . २२ , २३, २४ , ३४ - अ 
मधून जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता, 
नवीन हद्द वडगाव शेरी स . नं . ५ , ८ , १० , ७ , २७, 
२१ , ३७, ३८ , २२ नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. 


रस्ता . 


९ 


वडगाव शेरी 


वडगाव शेरी स . नं . २२ , २३ , २४ , ३४ - अ मधून 
जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता . 


रस्ता . 


१० 


लोहगाव 


११ 


लोहगाव 


लोहगाव स . नं . २३२, २३३ - अ मधून जाणारा 
नियोजित रस्ता 
लोहगाव स . नं . २२८ , २२७, २३६ , २३८ , २३० व 
२४० मधून जाणारा नियोजित एच.सी.एम.टी.आर. 
रस्ता . 


लोहगाव स . नं . २३२, २३३ - अ मधून जाणारा 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 
लोहगाव स . नं . २२८ , २२७ , २२६ , २२५ , २३६ , 
२३७ , २३ ९ , २४३ , २४० , २४२ मधून जाणारा 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 
गुलटेकडी स. नं . ४०८ , ४१०, ४११, ४१२, ४२६, 
४२६ - अ , ४२८ , ४२९ , ४३१ , ४३२ , ४३३, ४३४ , ४३६ , 
४२७ - अ व ब ४३० , ४७३ - अ , ४७३ ब व क ५८१, 
५८०, ५८८ मधून जाणारा एच.सी.एम.टी.आर. 
रस्ता . 


१२ 


गुलटेकडी 


पर्वती स . नं . ४८० , ४८८ , ४८६- ड , ४८६- इ , 
४८६- फ , ४८२- अ , ४८१ - अ व क , ४७७, ४५ , ४६, ४७ , 
गुलटेकडी फा . प्लॉट नं. ४०८ , ४१५, ४१६/१, ४१७- अ, 
४१७ + ४१८/१ , ४७५- अ , ४७९ , स . नं . ५६६, ५६७, 
५६८ , ५६९ , ५७२, ५७३, ५७८ , ५७ ९ , ५८० , ६८० , 
६८७, ६ ९ ० , ६ ९ १ , ६ ९ १ - अ , ६ ९ १ - ब , ६ ९ २ , ६ ९ ३, 
६ ९ ४, ६ ९ ५, ७३२ मधून जाणारा नियोजित 
एच.सी.एम.टी.आर. रस्ता. 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये नोटिस देण्यात येते की , वरील बदलाबाबत संबंधित 
अथवा अन्य नागरिकांपैकी ज्या कोणास हरकत किंवा सूचना नोंदविणे असेल त्याने ही नोटिस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, १६ सप्टेंबर २०१९ / भाद्र २५ , शके १९ ४१ 
महिन्याच्या आत शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका यांचेकडे ती लेखी कळवावी. फेरबदलाचा नकाशा नागरिकांना पाहण्यासाठी कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेत शहर अभियंता, पहिला मजला, पुणे महानगरपालिका यांचे कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . 


सदर मुदतीमध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारी व सूचनांचाच फक्त विचार केला जाईल . त्याचप्रमाणे सुचविलेल्या बदलामुळे बाधित होणाऱ्या 
नागरिकांनी विनंती केल्यास त्यांचे म्हणणे शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका हे कार्यालयीन भेटीचे वेळेत ऐकून घेतील . 


सौरभ राव, 


महापालिका आयुक्त , 
qu EHTY , yut. 


पुणे, १३ सप्टेंबर २०१९ 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER 


Pune Municipal Corporation , Pune 


Public Notice 


Issued under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ShHICH H311 /F13V1-9803 /2099. - As per the General Body Resolutions No. 485 , dated 9th September 
2019 Pune Municipal Corporation intents to suggest the following modification in the 2017 Sanctioned 
Development Plan of Pune City ( for Old PMC Limit and New Limit 23) sanctioned by vide Government 
Notification under Section 31, No. TPS- 1815 /209 /69 / 15 /D.P - Pune Munjeri/UD -13, dated 5th January 
2017 and TPS - 1815 /209 /CR -69/ 15 / EP Sanction /UD - 13 , dated 17th February 2018 , TPS- 1806 / 2125 /CR 
1193 / 208 /UD - 13 , dated 17th May 2008 , TPS - 1808 / 247 /CR - 1408 D.P. Sanction /UD - 13 , dated 2nd March 
2012 , TPS - 1808 / 247 /CR - 1408 /DP Sanction / 13, dated 4th April 2012 , TPS- 1813 /CR -596 / 13 /EP -Sanction / 
UD - 13 , dated 13th February 2014 . 


Schedule 


Area 


Sr. 
No. 


2017 Sanctioned Develpment 

Plan of Pune City 
( for Old PMC Limit) 


Proposed H.C.M.T.R. Change 

in alignment 


1 


2 


3 


4 


1 


Bopodi 


Proposed H.C.M.T.R. road passing 
through S. Nos. 1 - B , 1- A , 2 - B , 2 - A , 42 - A , 
28 - A , 43, 1 - A . 


2 


Aundh , 
Bhamburda 


Passing through H.C.M.T.R. road 
S. Nos . 1 - B , 1 - A , 2 - B , 2 - A , 42 - A , 
28 - A , 43 , 1- A . 
Passing through H.C.M.T.R. road 
Old 25 Aundh , 133 Bhamburda 
S. Nos . 67 , 106 , 107 , 106 . 
Passing through H.C.M.T.R. road 
Bhamburda S. Nos . 94 , 95 . 


Proposed H.C.M.T.R. road passing 
through Old 25 Aundh , 133 Bhamburda 
S. Nos . 67, 106 , 107 , 106 . 


3 Bhamburda 


Proposed H.C.M.T.R. road passing 
through S. Nos. 81, 178 - B , 173- A , 150 , 
97 . 


4 


Kothrud 


Passing through H.C.M.T.R. road 
Kothrud S. Nos . 46 , 127 , 153, 
Erandwana S. Nos . 41, 45 - A 


5 


Kothrud 


Passing through H.C.M.T.R. road 
Kothrud S. No. 18 , Hingne S. No. 33 , 
Erandwana S. No. 18 , Hingne Khurd 
46 , 33 . 


Proposed H.C.M.T.R. road passing 
through Kothrud S. Nos . 46 , 127 , 153, 
Erandwana S. Nos. 41, 45 -A . 
Proposed H.C.M.T.R. road passing 
through Kothrud S. No. 18 , Hingne 
S. No. 33 , Erandwana S. No. 18 , 
Hingne Khurd S. No. 46 , 33 . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ सप्टेंबर २०१ ९ / भाद्र २५ , शके १९ ४१ 


Sr. 


Area 


No. 


1 


2 


6 


Parvati 


7 


Munjeri 


8 


Wanwadi 


9 


Wadgaon 
Sheri 


Schedule contd . 
2017 Sanctioned Develpment Proposed H.C.M.T.R. Change 
Plan of Pune City 

in alignment 
( for Old PMC Limit) 
3 

4 
Passing through H.C.M.T.R. road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Erandwana S.Nos . 15 , 16 , 16 , Hingne through Hingne S. Nos. 45 , 47 , Parvati 
S. Nos. 45 , 46 , 47 , Parvati S. Nos . 558 , S. Nos . 545 , 544 , 537 , 547 , 548 , 529/4 , 
564 , 576 , 577 , 578 , 579, 480 - A , 583, 529/3 , 529/2 , 582, 584 , 583, 528 , 585 , 
585 , 587/3 , 39 , Shukrawar Peth , 527 , 526 - A , B , 493 , 490 S. No. 42- A - 2 , 
S. Nos . 493 , 490 . 

43 , 44 , 489, 489 - A , 490 . 
Passing through H.C.M.T.R. road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Munjeri S. Nos. 607 , 606 , 605 , 604 , through Munjeri S. Nos . 607 , 606 , 605 , 
603 , 599 . 

604 , 603, 599. 
Passing through H.C.M.T.R. road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Wanwadi S. Nos . 56 Part , 55 Part, through Wanwadi S. No. 56 Part , 55 
50 , 47 , 46 , 44 , 48 , 49 . 

Part , 50 , 47 , 46 , 44 , 48, 49. 
Passing through H.C.M.T.R. road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Wadgaon Sheri S. Nos . 22 , 23, 24 , through Old Wadgaon Sheri S. Nos . 
34 - A . 

22 , 23 , 24 , 34 - A . Proposed HCMTR 
passing through New Wadgaon Sheri 

S. Nos . 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 27 , 21, 37 , 38 , 22 . 
Passing through H.C.M.T.R. road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Lohegaon S. Nos. 232, 233 - A . 

through Lohegaon S. Nos. 232 , 233 - A . 
Passing through H.C.M.T.R.road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Lohegaon S. Nos. 228 , 227 , 226 , 225 , through Lohegaon S. Nos. 228 , 227 , 
236 , 239 , 243 , 240 , 242. 

236 , 238 , 230 and 240 . 
Passing through H.C.M.T.R. road Proposed H.C.M.T.R. road passing 
Gultekdi S. Nos . 408 , 410 , 411,412 , through Parvati S. Nos . 480 , 488 , 486 - D , 
426 , 426 - A , 428 , 429 , 431, 432 , 433 , 486 - E , 486 - F , 482- A , 481-A and C , 477 , 
434 , 436 , 427 - A and B , 473- A , 473 - B 45 , 46 , 47 , Gultekdi F. Plot No. 408 , 415 , 
and K , 581, 580 , 588 . 

416/1, 417 - A , 417 + 418/1, 475 - A , 479 
S. Nos . 566 , 567 , 568 , 569, 572 , 573 , 
578 , 579 , 580 , 680 , 687 , 690 , 691, 691 - A , 
691- B , 692 , 693 , 694 , 695 , 732 . 


10 


Lohegaon 


11 


Lohegaon 


12 


Gultekdi 


Notice is hereby given under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 that, if any, person or persons wish to give any suggestion or objection to the Proposed Modification 
stated above may communicate the same in writing to the City Engineer, Pune Municipal Corporation 
within one month from the date of publication of the Maharashtra GovernmentGazette. The Proposed 
Modification Plan will be displayed at the office of The City Engineer, First Floor, Pune Municipal 
Corporation , Shivajinagar, Pune-5 . 


Suggestions and objections received before the expiry of this Notice period will only be considered 
persons affected due to this modification will be heard by the City Engineer, Pune Municipal Corporation , 
during office hours if so requested . 


SOURABH RAO , 

Commissioner, 
Pune Municipal Corporation , Pune. 


Pune, 13th September 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , 
YERAWADA, PUNE -411 006. EDITOR : SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA . 


